मोटार अपघातातील दाव्यात श्रीमती आरती 
हजारे व इतर यांना मा. उच्च न्यायालय, 
औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेशान्वये उर्वरित 
नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायिक-२०२१/ प्र.क्र.१९२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांकः न्यायिक-२०२१/ प्र.क्र.१९२/ आरोग्य-४,दि. २७/०८/२०२१ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे-२/अनुदान/कोर्ट केस/२०२२ /१०७४२, 
दि.२०.०७.२०२२. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे-२/मो अपघात/दावा/प्रस्ताव/१८५६३, 
दि.११.१०.२०२२. 

प्रस्तावना :- 


प्रथम अपिल क्र. २४४ / २०२१ यामध्ये दि. २३/०८/२०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी 
अपिलार्थीचे अपिल खारीज करुन जिल्हा न्यायालय लातूर यांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे रुपये २३,०५,७७७/- 
इतकी नुकसान भरपाईची रक्‍कम श्रीमती आरती हजारे व इतर यांना अदा करण्याबाबत आदेशित केले होते. 
त्यापैकी मा. उच्च न्यायालय,औरंगाबाद खंडपीठ यांनी areata केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची ५० टक्के 
रक्‍कम रु. ११,५२,८८८/- TAA मा. न्यायालय येथे जमा केली आहे. उर्वरित रक्‍कम रु. ११,५२,८८८/- व 
त्यावरील व्याज रुपये ३,०५,२२४/- अशी एकूण रक्कम रु. १४,५८,११२/- अदा करणेबाबत जिल्हा सरकारी 
ahs age यांनी सुचित केले आहे. श्रीमती आरती हजारे व इतर यांना मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद 
खंडपीठ व जिल्हा न्यायालय, लातूर यांच्या आदेशान्वये उर्वरित रक्‍कम अदा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ यांचे दि. १६/०३/२०२१ च्या आदेशास अनुसरुन 
दि. २७/०८/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण नुकसान भरपाईच्या म्हणजेच रु.२३,०५,७७७/- इतक्या 
रकमेच्या Yo टक्के म्हणजे रुपये ११,५२,८८८/- इतकी रक्कम मा. न्यायालयात जमा करण्यास मान्यता देण्यात 
आली होती. या शासन निर्णयाद्वारे मा. न्यायालयाने मंजूर केलेल्या एकूण रु.२३,०५,७७७/- इतक्या नुकसान 
भरपाईच्या रकमेच्या उर्वरित ५० टक्के म्हणजे रु.११,५२,८८८/- व त्यावरील व्याज रुपये. ३,०५,२२४/- seit 
एकूण रु. १४,५८,११२/- इतकी रक्कम श्रीमती आरती हजारे व इतर यांना अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


2. सदर खर्च मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६, सार्वजनिक आरोग्य, ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) सह संचाळक आरोग्य सेवा, पुणे (भारित) (०१) (०१) सह 
संचालक आरोग्य सेवा, पुणे (अनिवार्य) (२२१० ४६१५) ५०, इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२२-२३ च्या 
मंजूर अनुदानातून खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून भागविण्यात यावा :- 


अटीव शर्ती :- 


शासन निर्णय क्रमांकःन्यायिक-२०२१/ प्र.क्र.१९२/ आरोग्य-४ 


१) अर्थसंकल्पात तरतूद उपलब्ध असावी. 
२) न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार किंवा न्यायालयीन निर्णयाबाबत पुनर्विलोकन अर्ज किंवा अपील 
करावयाचे सर्व मार्ग संपल्यास करावयाच्या प्रदानांबाबतच सदर शक्‍तीचा वापर करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 2093/ विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग-पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अनुक्रमांक २ नियम क्रमांक ७ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५११५७३७३८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5bes0f9cd76 
998906ed5012a776fbe5072661d97c2c569, 
seudonym=BF4C0C742439A64408C0621C 
D1FF33CD1AD8C6B9, 


serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FC 
FBB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887 
BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 


Date: 2022.11.11 15:31:34 +05'30' 


(दीपक नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, पुणे/लातूर. 
८. जिल्हा area चिकित्सक, पुणे/लातूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/लातूर. 
१०. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 
११. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड. 
१२. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


